स्वीय सहायक/प्रशासन अधिकारी/रचना व 
कार्यपद्धती अधिकारी संवर्गाची दि.०१.०१.२०२४ 
रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : जेएलई-०५२४/प्र.क्र.९२/तुरुंग-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : २६ जुले, २०२४ 


वाचा :- 
१) झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही -२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि.२१.१०.२०११ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२१.०६.२०२१ 
3) गृह विभाग, शासन परिपत्रक क्र.जेएलई-०५२४/प्र.क्र.९२ /तुरुंग-१, दि.२८.०५.२०२४. 
४) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे कार्यालयाचे 
पत्र क्रमांक जा.क्र.आस्था/सेवासेजेसूची /स्वीसप्रअरवका/२०२४/५४२०/कक्ष-१(३) पुणे, दि.०४.०७.२०२४ 


शासन परिपत्रक :- 


गृह विभागातीळ कारागृह विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या स्वीय सहायक/ प्रज्ञासन 
अधिकारी/ रचना व कार्यपध्दती अधिकारी संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठतासूची 
संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


२. सदर ज्येष्ठतासूचीबाबत नोंदविलेल्या हरकती, आक्षेप विचारात घेऊन, अपर पोलीस महासंचालक व 
कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भ क्रमांक ४ अन्वये स्वीय सहायक/ प्रशासन अधिकारी/ रचना 
व कार्यपध्दती अधिकारी संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्याबाबत 
शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने उक्त सेवाज्येष्ठतासूची अंतिम करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. 

३. कारागृह विभागातील स्वीय सहायक/ प्रशासन अधिकारी/ रचना व कार्यपध्दती अधिकारी संवर्गाची संदर्भ 
क्र.३ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेली तात्पुरती ज्येष्ठता सूचीसंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांनी नोंदविलेले आक्षेप 
दुरुस्त करण्यात आले आहेत. विषयांकित प्रकरणी अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांनी संदर्भ क्र.४ अन्वये कळविलेले अभिप्राय, पदोन्नती व सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी इत्यादी बाबी 
विचारात घेऊन परिशिष्ट "अ" येथील दि.०१.०१.२०२४ ची सेवा ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्यात येत आहे. सदर सेवा 
ज्येष्ठतासूची या परिपत्रकासोबत जोडण्यात आली आहे. सदर अंतिम करण्यात आलेली ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधित 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना तात्काळ पाठविण्यात यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जेएलई-०५२४/प्र.क्र.९२/तुरुंग-१, 
४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०७२६१६१०२८०८२९ असा आहे. हा आदेश डीजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by NARAYAN BIRA MANE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=1dfb457576797050f1 9aafaa495673fc843c789942459 
¢d39fc5561071b4a70c, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


BIRA MANE वळ डन 
(नारायणमाने) 
अवर सचिव, गृह विभाग 
प्रत :१) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (मुख्यालय), पुणे/ कारागृह उपमहानिरीक्षक, दक्षिण विभाग, मुंबई /पश्चिम 
विभाग, पुणे/पुर्व विभाग, नागपूर/नाशिक विभाग,नशिक/मध्य विभाग,औरंगाबाद यांना अपर पोलीस 
महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत. 

३) निवडनस्ती, कार्यासन तुरुंग-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जेएलई-०५२४/प्र.क्र.९२/तुरुंग-१, 


९.संवर्गाचे नाव : स्वीय सहाय्यक/प्रशासन अधिकारी/रचना व कार्यपद्धती अधिकारी 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक : जेएहई-०५२४/प्र.क्र.९२/तुरूंग-१ दिनांक २६ जुळे, २०२४ चे जोडपत्र- परिशिष्ट -अ 


२. वेतनश्रेणी : वेतनस्तर-एस-९५-४१९८००-१३२३०० 
३.दिनांक ०१ जानेवारी २०२४ रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची (दि.०१.०१.२०२३ ते दि.३१.१२.२०२३ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 


a. | नियम | कर्मचाऱ्याचे ata | संबंधित | जन्मदिनांक दि नियम ३(२) Tee पेवानिवत्ती —_ अर्हता 1 
क्र. | ३ (२) 'पदावरील (अ) नुसार ।दिनांक दिनांक 
(ब) नियुक्‍ती संवर्गात 

नुसार चा मार्ग- प्रत्यक्ष रुजू 

जेष्ठता दिनांक 

क्रमांक 

| 8 | २ ३ v ष्‌ & | 8 | ८ ९ | go 
१ १ श्री.आर.व्ही.कोष्टी पदोन्नती । ०८.०२.१९६९ | विमाप्र ०६.०९.२०१४ | ०६.०९.२०१४ | २८.०२.२०२७ । WAM. Foo 
२ | श्रो.एस.एम.हिंगमिरे पदोन्नती | ०३.०६.१९६९ | इमाव ०६.०९.२०१४ | ०६.०९.२०१४ | ३०.०६.२०२७ । बी.ए. बी.एड. IN 
यकारी प 
पदोन्नती 
18.23.03, 202¥ 
3 3 श्री.डी.एस.मोरे । पदोन्नती | १०.०१.१९७० | भज-ब ०६.०९.२०१४ | ०६.०९.२०१४ | ३१.०१.२०२८ । बो.ए. | oo 
v % । श्री.एन.के.नेमण पदोन्नती । १८.०४.१९७१ | इमाव २६.११.२०१५ | ०६.११.२०१५ | ३०.०४.२०२९ | बी.कॉम Foo 
ष्‌ ष्‌ श्री.एस.जी.जढर पदोन्नती । २९.०८.१९७४ | अ.जमाती | १४.१२.२०१५ | १४.१२.२०१५ | ३१.०८.२०३२ | बी.कॉम | oo 
६ द श्री.व्ही.बी.गेडेबाड । पदोन्नती | २८.०३.१९७७ | अ.जम २६.११.२०१५ | २६.११.२०१५ | ३१.०३.२०३५ । एम.कॉम poo 
9 ७ श्री.डी.एस.आंधळे पदोन्नती | ०७.०८.१९७२ | भज-ड | २६.११.२०१५ | २६.११.२०१५ | ३१.०८.२०३० । बी.ए. Foo 
८ ८ | श्री.रविंद्र किसनराव दिघे पदोन्नती | २१.०४.१९७२ | खुला २९.१२.२०१८ | २९.१२.२०१८ | ३०.०४.२०३० | बी.कॉम Foo 
९ ९ | श्री.अशोक वामन डेरे । पदोन्नती | ०१.०६.१९७१ | खुला २९.१२.२०१८ | २९.१२.२०१८ | ३१.०५.२०२९ | बी.कॉम Foo 
१० १० | श्री.संदिप अशोकराव धसे पदोन्नती । २३.११.१९७३ । विमाप्र २९.१२.२०१८ | २९.१२.२०१८ | ३०.११.२०३१ । एमएससो, एम.एड., | 
एम.एस.डब्ल्यू 

११ ११ । श्री.यशवंत शिवाजी सानप पदोन्नती | ०१.०६.१९६८ | भज-ड २९.१२.२०१८ | २९.१२.२०१८ | ३१.०५.२०२६ | बी.ए. Foo 
१२ १२ | श्री.नंदकिशोर विक्रम पाटील । पदोन्नती । ०२.०७.१९७२ | खुला २९.१२.२०१८ | २९.१२.२०१८ | ३१.०७.२०३० |। SLU, Foo 
१३ | १३ | श्रीमती कल्पना चांगदेव झिंझुड | पदोन्नती | 22.20.2808 | अ. २१.०४.२०२२ | २१.०४.२०२२ | ३१.९०.२०२९ | बी.ए. fence oat 
By १४ | श्री.नरेद्र केशव इंगळे पदोन्नती । ०७.०४.१९७८ | इ.मा.ब. । २१.०४.२०२२ | २१.०४.२०२२ | ३०.०४.२०३६ | एम.ए. Foo 
१५ १५ | श्री.रतनसिंग बिरसिंग डाबेराव । पदोन्नती । २४.०६.१९६५ | अ.जमाती | २१.०४.२०२२ | २१.०४.२०२२ | ३०.०६.२०२३ ।बो.ए. 
१६ १६ | SSR लक्ष्मण बोंडे पदोन्नती | ०३.०४.१९६६ | इ.मा.व. | २१.०४.२०२२ | २१.०४.२०२२ | ३०.०४.२०२४ | एस.एस.सो. ou 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जेएलई-०५२४/प्र.क्र.९२/तुरुंग-१, 


१७ | १७ | श्री.संतोष चंद्रकांत बरके पदोन्नती | ०९.११.१९६७ | इ.मा.व. | २१.०४.२०२२ | २१.०४.२०२२ ] ३१.११.२०२५ | बी.ए. क की 
वानिवृ 
२९.०१.२०२२३ 

१८ | १८ | श्री.अनिल बाबुसिंग दाबेकर | पदोन्नती । ०१.०७.१९६५ | अ.जमाती | ०६.०१.२०२३ | ०६.०१.२०२३ | ३०.०६.२०२३ । 22a उत्तीर्ण सेवानिवृत्त 
30,08. 2023 

१९ १९ । श्री.रोहिदास मुरलीधर निगडे । पदोन्नती । ०१.०६.१९७० । खुला ०३.०१.२०२३ | ०३.०१.२०२३ | ३१.०५.२०२८ | १२ बीउत्तोर्ण 

२० | २०  । श्री.शशिकांत महादेव भोई पदोन्नती । २६.०९.१९६५ | भज-ब | ०९.०१.२०२३ | ०९.०१.२०२३ | ३०.०९.२०२३ । १२बो उत्तीर्ण सेवानिवृत्त 
३०.०९.२०२३ 

२१ | २१ | योगेश गजानन कुलकर्ण । पदोन्नती | २७.०९.१९७१ | खुला ११.०८.२०२३ | ११.०८.२०२३ | ३०.०९.२०२९ | १२ बो TAM 

२२ | २२ | सुरेश मोतीलाल बागुल पदोन्नती | १०.०५.१९६६ । अ.जाती । २५.०७.२०२३ | २५.०७.२०२३ | ३१.०५.२०२४ | १० वीउत्तीर्ण 

२३ | २३ | निता महेश दळव । पदोन्नती | २७.०७.१९७१_ | खुला १३.०७.२०२३ | १३.०७.२०२३ | ३१.०७.२०२९ । ARAL STAM 

'एकुण मंजूर पदे :२३ 

भरलेली पदे : २३ 

रिक्‍त पदे : ०० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


